RNI No.MAHBIL / 2009/ 35527 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - क 


वर्ष १, अंक ४० ]] 


शनिवार, सप्टेंबर २६, २०१५ / आश्विन ४ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक ७१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाव्यतिरिक्त इतर वैधानिक प्राधिकाऱ्यांनी तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ व एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त इतर ) 
वैधानिक नियम व आदेश ; यात भारत सरकार, उच्च न्यायालय, पोलीस आयुक्त, आयुक्त ( राज्य उत्पादन शुल्क ), 
जिल्हादंडाधिकारी व निवडणूक आयोग, निवडणूक न्यायाधिकरण, निवडणूक निर्णय अधिकारी व निवडणूक आयोगाखालील 

इतर प्राधिकारी यांनी तयार केलेले वैधानिक नियम व आदेश यांचा समावेश होतो. 


आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क 
ओल्ड कस्टम हाऊस , २ रा मजला, शहीद भगतसिंग मार्ग, फोर्ट , मुंबई ४०० ०२३ . 

दिनांक २४ सप्टेंबर २०१५ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम 

क्रमांक एमएलएस. ११२०११/ लाकृस / चार.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियम (१९ ४९ चा मुंबई २५ ) चे कलम १४४ च्या 
उप - कलम (१) च्या खंड ( अ ) आणि ( ब ) नुसार आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क , महाराष्ट्र राज्य , यांना प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून 
महाराष्ट्र मळी ( साठवणूक आणि पुरवठा ) विनियम , 

१ ९ ६५ मध्ये 

सुधारणा करण्यासाठी खालीलप्रमाणे विनियम करीत आहे, ते असे : 
१. शीर्षक . - या विनियमांना 

महाराष्ट्र 

आणि 

पुरवठा ) विनियम ( सुधारणा ) २०१५ असे संबोधण्यात यावे. 
२. महाराष्ट्र मळी ( साठवणूक आणि पूरवठा) विनियम, १९ ६५ (ज्याचा उल्लेख पुढे प्रधान विनियम असा करण्यात आला 
आहे ) च्या विनियम ( ६ ) मध्ये " वजनयंत्र आणि मापे ” या शब्दांच्या ऐवजी 

या शब्दांच्या ऐवजी “ ब्युरो ऑफ इंडियन स्टॅण्डर्ड ( BIS) यांनी प्रमाणित केलेले 
इलेक्ट्रॉनिक वजन काटा " हे शब्द अंतर्भूत करावेत . 

३. प्रधान विनियमांच्या नियम ( ७ ) मधील सध्याच्या परंतुका ऐवजी खालीलप्रमाणे परंतुक समाविष्ट करण्यात यावे, ते 


मळी ( साठवणूक 


असे : 


~ 


परंतु असे की , मळी उत्पादन करणाऱ्या घटकाने पूर्णपणे आच्छादित आणि गळती नसलेल्या (लिक प्रुफ ) सुस्थितीत असलेल्या 
स्टिलच्या टाकीत मळी साठवावी आणि मळी साठवणूक टाकीकडे नेणाऱ्या सर्व झडपा, दरवाजे आणि खिडक्या हे विस्तार होणाऱ्या 
धातुने बसविले पाहिजे व त्यांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या खात्याचे कुलूप लावून संरक्षित केले पाहिजे व त्याच्या किल्ल्या 
आयुक्तांनी पर्यवेक्षणासाठी नमूद केलेल्या अधिकाऱ्याजवळ ठेवल्या पाहिजेत ( यापुढे त्यांना “ अधिकारी ” असे संबोधले जाईल ). 

(१ ) 


भाग चार - क - ७१-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २६ , २०१५ / आश्विन ४ , शके १ ९ ३७ 


४ . 


५ . 


प्रधान विनियमामधील विनियम ( ८ ) मधील “ जर वजनकाटा विनिमय (६ ) नुसार देखभालीत नसेल तर मळीचे परिमाण 
आणि घनतेनुसार वजनाची खात्री करण्यात यावी, हे शब्द वगळण्यात यावेत. 

प्रधान विनियमांमधील विनियम ( ९ ) व ( १० ) वगळण्यात यावेत . 
प्रधान विनियमांतील विनियम (१५ ) नंतर खालीलप्रमाणे विनियम समाविष्ट करण्यात यावा, तो असा : 

( १६ ) उपरोक्त विनियमांमध्ये काहीही अंतर्भत असले तरीही, पूर्णपणे आच्छादित व गळती नसलेल्या (लिक प्रुफ ) स्टिलच्या 
टाकी खेरीज मळीची साठवणूक करता येणार नाही . " 


६ . 


विजय सिंघल , 


आयुक्त , राज्य उत्पादन शुल्क , 

महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , सप्टेंबर २६, २०१५ / आश्विन ४ , शके १ ९ ३७ 


COMMISSIONER OF STATE EXCISE 
Old Custom House , 2nd Floor , Shaheed Bhagatsingh Marg, Fort, 

Mumbai 400 023 , dated 24th September 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PROHIBITION ACT . 


No. MLS . 112011/RKS/ IV . - In exercise of the powers conferred by sub clause ( a ) and (b ) of 
sub - section ( 1 ) of section 144 of the Maharashtra Prohibition Act ( Bom . XXV of 1949 ), the 
Commissioner of State Excise , Maharashtra State , hereby the makes the rules to amend the 
Maharashtra Molassess (Storage and Supply ) Regulations, 1965 , as follow , namely : 

1. Short title . — These regulations may be called the Maharashtra Molasses ( Storage and 
Supply ) Regulation ( Amendment), 2015. “ Notwithstanding anything contained in this 
regulations , molasses shall not be stored except in the leak proof fully covered steel tanks. 

2. In regulation 6 of the Maharashtra Molasses ( Storage and Supply ) Regulations, 1965 
(hereinafter referred to as “ the principal Regulations " ), for the words “ weighing machine 
or scale ” the words “ electronic weighments confirming to the Bureau of Indian Standard 
(BIS ) ” shall be substituted . 


3. In regulation 7 of the principal Regulations, for the existing proviso the following 
proviso shall be substituted , namely : 

“ Provided that, a producer of molasses shall store molasses in fully covered leak 
proof steel tanks which shall be kept in good condition . All openings , doors and windows 
leading to the steel storage tanks shall be fitted with expanded metal and secured with 
excise locks , the keys of which shall be kept by the officer appointed by the Commissioner 
for supervision ( hereinafter referred to as “ the officer ") . 

4. In regulation 8 of the principal Regulations , the words “ If a weighing machine as 
provided by regulation 6 is not maintained , weight may be ascertained by volume and density 
of molasses. " shall be deleted . 


5. The regulations 9 and 10 of the principal Regulations shall be deleted . 

6. After regulation 15 of the principal Regulations, the following regulation shall be 
added , namely : 

“ (16 ) Notwithstanding anything contained in these regulations , molasses shall not 
be stored except in the leak proof fully covered steel tanks.” 


VIJAY SINGHAL , 
Commissioner of State Excise, 
Maharashtra State , Mumbai. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


